महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाच्या 
अतिरिक्त कार्यभाराबाबत. 


शासन निर्णय 
गृह विभाग 
क्रमांक : आयपीएस-१९०९ / प्र.क्र. ६४ / पोल-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक - २० फेब्रुवारी, २००९. 


वाचा:- शासन ज्ञापन, गृह विभाग, समक्रमांक, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २००९. 


निर्णयः- शासन ज्ञापन, गृह विभाग, समक्रमांक, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २००९, 
अन्वये श्री.ए.एन.रॉय, भापोसे, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या दिनांक ०७.०२.२००९ ते २७.०२.२००९ या कालावधीतील २१ दिवसांच्या 
अर्जित रजेच्या कालावधीत, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार, श्री.पी.पी.श्रीवास्तव, भापोसे, अपर पोलीस महासंचालक, 


राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. 


२. श्री.ए.एन.रॉय,भापोसे यांचे महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई या पदावरील नियुक्तीचे, दिनांक २९.०२.२००८ रोजीचे आदेश मा.उच्च 
न्यायालयाने रद्द केलेले आहेत. मा.उच्च न्यायालयाने, दिनांक ०५.०२.२००९ च्या 
आदेशान्वये त्या आदेशास दोन आठवडयांची स्थगिती दिली आहे व त्यानुसार हा 


कालावधी दिनांक १८.०२.२००९ रोजी संपुष्टात आला आहे. सबब, दिनांक 


१९.०२.२००९ पासून श्री.ए.एन.रॉय,भापोसे हे पुढील आदेशापर्यंत नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 


राहतील. 


३. तसेच महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
पदावर नियमित नियुक्‍ती होईपर्यंत या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.पी.पी.श्रीवास्तव, 


भापोसे, अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


यांच्याकडे राहील. 


3 भाट | isEgen leave (९ 64 (०५ Roy i 


8. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 


आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक "२००९०२२१११४६१२००१" हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


६9२२०१/६_ 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रति, 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीत बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

श्री.ए.एन.रॉय, भापोसे, महासंचालक 

श्री.पी.पी.श्रीवास्तव, भापोसे, अपर पोलीस मह.संचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

<tr समन्वयक, संगणक कक्ष, गृह विभाग, Tee, मुंबई. 

निवड नस्ती / वैयक्तिक नस्ती. 


new pale [Carn 1ल8९५(१.7(0९ 64.09 Ray 


